पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या 
संचालक मंडळावर पोलीस आयुक्त, पुणे 
ऐवजी पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड 
अशी दुरुस्ती करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मार्टसि.-२०१८/प्र.क्र.५०७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 


१. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा महासभा ठराव क्र. ११९६६,दिनांक ०७.०७.२०१५ 
२. झासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-२०१५/प्र.क्र.२२१/न.वि.-३३, दिनांक २१.०८.२०१५ 

३. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-पुणे-२०१६/प्र.क्र.९४/न.वि.-२३, दिनांक १४.०३.२०१६ 

४. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-सोलापूर-२०१६/प्र.क्र.११२/न.वि.-२३, दिनांक १४.०३.२०१६ 
५. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-२०१६/प्र.क्र.९४/न.वि.-२३, दिनांक ११.०४.२०१६ 

६. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-२०१६/प्र.क्र.११२/न.वि.-२३, दिनांक ११.०४.२०१६ 
७. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-२०१६/प्र.क्र.१७७/न.वि.-२३, दिनांक १८.०५.२०१६ 
८. शहरीविकास मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे दिनांक ३०.१२.२०१६ चे पत्र 

९. शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि.-२०१६/प्र.क्र.५०३/न.वि.-२३, दिनांक ०९.०१.२०१७ 
१०. शासन निर्णय क्र. ऐपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दिनांक १० ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्मार्ट सिटी अभियानात दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी निवड 
झाली आहे. स्मार्ट सिटी अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना क्र. १०.६ अन्वये स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याकरीता 
संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयान्वये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून दिनांक १३ जुले, २०१७ रोजी 
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड या विशेष उद्देश वहनाची स्थापना करण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. ३ ब (२) मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे पोलिस आयुक्त, पुणे हे 
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर झासनाचे प्रतिनिधीत्व करतील असे नमूद आहे. 


तथापि संदर्भ क्र.१० च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर व पोलीस अधीक्षक पुणे, 
ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून पिंपरी-चिंचवड शहर परिसराकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या 
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कामकाज सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


तदानुषंगाने संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. ३ ब (२) मध्ये दुरुस्ती करण्याचे राज्य 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


झासन निर्णय क्रमांकः स्मार्टसि.-२०१८/प्र.क्र.५०७/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. ३ ब (२) नुसार पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या 
संचालक मंडळावर झासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्या ऐवजी पोळीस आयुक्त, पिंपरी- 
चिंचवड अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


०२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड यांनी उक्त बदल सर्व अभिलेखांमध्ये 
तातडीने करावे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१३११६०८२६६०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


193 Jadhav 
IN: arashtra, 

ou=Urban Development Department, 

ostalCode=400032, st=Mal shi 


Pandurang हा 
e 2,5.4.20=300d785e12fdc1 9db0612F1 ffdfa3es 
Jotiba 1११0१५५५५४ 


Date: 2019.01.31 16:19:18 +05'30' 


महाराष्ट्राचे WII यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव , मंत्रालय , मुंबई . 
३. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव 
. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (उर्वरीत सवी, मंत्रालय मुंबई 
६. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री सर्व विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
. sor मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग - २ 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, मुंबई 
१३. महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, नागपुर 
१४. विभागीय आयुक्त, पुणे 
१५. उप सचिव (अर्थसंकल्प), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड 
१७. जिल्हाधिकारी पुणे 
१८. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


